RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ३ ] 


गुरुवार , जानेवारी २० , २०२२ / पौष ३० , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
पोट - निवडणूक २०२१ - प्रभाग क्रमांक १६ - अ 

निवडणूक निकालाचे प्रकटन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची ड ) प्रकरण -१ , निवडणूक नियम क्रमांक ३ ९ ( २ ) अन्वये 

क्रमांक मनपा / प्रशावि / पोट - निवडणूक -३ ९९ / २०२१-२२.- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०२१ / प्र.क्र . 
१८ / का -५ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , नितीन कापडणीस , आयुक्त , , 

सांगली - मिरज आणि 

कुपवाड 
शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , मंगळवार , दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट - निवडणुकीत 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव , राहण्याचे ठिकाण , पक्षाचे नाव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ( अनुसूची ड ) , प्रकरण १ , नियम 
३ ९ ( २ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


, 


" 


. 


प्रभाग क्रमांक 


जागा 


आरक्षण 


निर्वाचित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


व नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
सर्वसाधारण 


१६ खणभाग . 


अ 


नळभाग . 


( ४ ) 

( ६ ) 
शिकलगार तौफिक हारुण घ , नं . १५२६-२७ , पंचमुखी इंडियन नॅशनल 

मारुती रोड , पाथरवट गल्ली , काँग्रेस . 
सांगली -४१६ ४१६ . 

नितीन कापडणीस , 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा 
महानगरपालिका आयुक्त , 

, 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , सांगली . 


, 


सांगली , १ ९ जानेवारी २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


( १ ) 


एच -३६४ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ३ 


